महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
५ वा मजला,दालन क्र.५२०,(विस्तार)मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
दूरध्वनी क्रर२२८४५१३२. Email ID: ujwal.salvi@nic.in 


क्रमांक-पुरक २०२०/प्र.क्र. ९९/पदुम-९, दि. २१/१०/२०२० 


विषय -:सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी पुनर्विनियोजनाव्दारे अनुदान उपलब्ध करुन देणेबाबत 
संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ४ /अंपशा/पुनर्विर०२०-२१/६८० 


दि. ०४.०९.२०२०. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार 
सन २०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच 
मुख्यलेखाशीर्षाखाली इतर उपलेखाशीर्षातंर्गत उद्दिष्टाकरिता रुपये २,२५,८६,०००/- (रुपये दोन 
कोटी पंचवीस लक्ष शहाऐंशी हजार फक्त) पुनर्विनियोजन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या 
ज्ञापनासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८९/व्यय-२, दि. ०७/१०/२०२० अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२११६३६४९३१०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
UJWAL B SALVI कान 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 
Date: 2020.10.21 16:39:57 +05'30' 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
५) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे. 
६) दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,पुणे / मिरज. 
७) उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 


निवड नस्ती. 


vo 


शासन ज्ञापन क्रमांक-पुरक २०२०/प्र.क्र. ९९/पदुम-९, दि. 29/90/2020 सोबतचे प्रपत्र-१ 


प्रपत्र-१ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे कमी करावयाच्या रक्कमेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. 


(रुपये हजारात) 
उपशिर्ष उदिष्ट । मंजूर | बीडीएस । यापूर्वी एकूण पुनर्वि. च्या | बीडीएस | पुनर्विनि । पुनर्विनियो 
अनुदान | वरील केलेले | अनुदान | दिनांकास | वरील । योजनाची | जनानंतरचे 
वितरीत ।पुनर्वि प्रत्यक्ष खर्च शिल्लक | रक्कम | अनुदान 
रक्‍कम रक्‍कम 
२०२- शासकीय | २९- दूध | १०२१०३ ५१०५१ वि १०२१०३ शि ५१०५१ | - २२५८६ ७९५८१७ 
दूध योजना, पुणे खरेदी 
(००)(०२) प्रापण 
(२४०४०८०४) 
एकूण १०२१०३ ५१०५१ शि १०२१०३ शिक ५१०५१ | - २२५८६ ७९५१७ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करावयाच्या रक्कमेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. 
१) गौणशिर्ष / उपशीर्ष :- २०४-शादूयो, मिरज, (००) (०४) वितरण (२४०४०८९६) (रुपये हजारात) 
उदिष्ट । मूळ मंजूर | dive | यापूर्वी केलेले । आतापर्यंतचे | पुनर्विनियो | बीडीएस | पुनर्विनियो 
अनुदान वर पुनर्विनियोजन| बीडीएस |।नाच्या वरील जना । पुनर्विनियोजना 
२०२०-२१ | वितरीत एकूण । दिनांकास । शिल्लक | ची रक्‍कम | नंतरचे अनुदान 
अनुदान । प्रत्यक्ष खर्च | अनुदान 
१४-भाडेपट्टी १७५ ३४ ३४ = 38 4१०११९ | १०२९४ 
व कर ०७ | 
२) गौणशिर्ष / उपशीर्ष :- २०४-शादूयो, मिरज, (००) (०२) प्रापण (२४०४०८७८) (रुपये हजारात) 
उदिष्ट । मूळ मंजूर | बीडीएस वर | यापूर्वी केलेले | आतापर्यंतचे| पुनर्विनियोना | diva] पुनर्विनिय 
अनुदान | वितरीत । पुनर्विनियोजन| बीडीएस | च्या दिनांकास. वरील | ची रक्‍कम | पुनर्विनियोजना 
२०२०- एकूण प्रत्यक्ष खर्च | शिल्लक नंतरचे अनुदान 
२१ अनुदान अनुदान 
२९- दूध १९९७ ९९८ ९९८ ७९९ १९९ "१०९७५ १२९७२ 
खरेदी ७ | 
३) गौणशिर्ष / उपशीर्ष :- २०२ - शादूयो ,पुणे (००) (०५) जमीन व इमारती (२४०४०८३१) (रुपये हजारात) 
उदिष्ट | मूळ मंजूर | बीडीएस वर | यापूर्वी केलेले | आतापर्यंतचे । पुनर्विनियो | बीडीएस | पुनर्विनियोजना पुनर्विनियोजना 
अनुदान पुनर्विनियोजन| बीडीएस ae ce as पुनर्विनियोजना 
अनुदान वितरीत | पुनर्विनियोजन| बीडीएस नाच्या वरील ची रक्‍कम ie 
२०२०-२१ एकूण दिनांकास | शिल्लक aad 
अनुदान अनुदान अनुदान 
अनुदान | प्रत्यक्ष खर्च | अनुदान 
२७-जमीन व १४४ शि शि शं शं --१४९२ | १६३६ 
इमारती 
(लहान बांध.) 


Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 


UJWAL 8 5810100000 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 
ND 


Date: 2020.10.21 16:40:19 +05'30 


(उज्ज्वल साळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


